स्वराळलय (NA केंद्र) मध्ये मुलाखतीच्या 
आयोजन खर्चास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र. ३५३/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२४ 


वाचा :- सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सां.का.सं./ 
५८२, दिनांक २ फेब्रुवारी, २०२४ 
प्रस्तावना :- 
ध्वनी व चित्रफित यांचे जतन व संवर्धन तसेच ज्येष्ठ साहित्यिक / कलाकार यांच्या 

मुलाखती यांचे जतन व संवर्धन, छोटेखानी सांस्कृतिक कार्यक्रम अशा बहुउपयोगी केंद्राची स्थापना 
पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई येथे करण्यात आळेली आहे. त्यानुषंगाने स्वरालय 
(cea केंद्र) कलाक्षेत्राशी निगडीत महनीय व्यक्तींच्या मुलाखतीच्या आयोजन खर्चास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

स्वरालय (दृक्श्राव्य केंद्र) मध्ये मुलाखतीसाठीचा आयोजन खर्च रुपये ३,००,०००/- 
(रुपये तीन लाख फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदरचा खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६), ध्वनीमुद्रित संगीत संग्रहालय (०६) (०१), 
राज्य ध्वनीमुद्रित संगीत संग्रहाळय (२२०५ १४४५)-५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षीच्या तरतूदीतून भागविण्यात येईल. 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-३, अ.क्र. ४ 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही करण्याची 
जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र. ३५३/सां.का.४ 


०६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०३३११७२१०२५५२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


BALASAHEB 
ISHWAR SAWANT 


(बाळासाहेब ई. सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 


प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्राळय, 
मुंबई ४०० ०२२ 

संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, 

मुंबई ४०० ०3२ 

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 


१०. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१२. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


